RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - ५० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४० 


> 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 


“ 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


" 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
भुसावळ भाग , भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 


क्रमांक भूसं / एसआर -१७२ / २०१६ / कावि -३ ९ २ / २०२१ . – ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक २७ ऑगस्ट २०२१ ( राजपत्र सप्टेंबर 
२ ते ८ , २०२१ ) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन " 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक भूसंपा / १७२ / २०१६ , 
मौजे सुनसगाव , तालुका भुसावळ , वाघूर प्रकल्प , 
वाघूर उजवा कालव्यावरील लघु वितरिका क्रमांक ७ 

अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 


" 


जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ , मौजे सुनसगाव 
, 

अंदाजित संपादन 
गट क्रमांक 

क्षेत्र 


भूमापन किंवा 


१ 


२ 
हे . आर 


, 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


४८५ 


1 


० १ ९ 


४८८ 


२० 


: 


> 


४८ ९ 


0 


१२ 


: 


वि ( एच ) ३०८ 


( 
9 
) 


) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची - चार 


भूमापन किंवा 


अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 


गट क्रमांक 


पर्यावरण विभाग , भारत सरकार , नवी दिल्ली यांचेकडील दिनांक 
१५ फेब्रुवारी १ ९९ १ चे पत्रान्वये पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळालेली 

चे 
असल्याने कलम ६ ( २ ) चे परंतुकान्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणाची 

चे 


१ 


२ 


हे . आर 


आवश्यकता नाही . 


५६५ 


० २७ 


- 


अनुसूची - पाच 


५६४ 


० 


० ९ 


. 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


५६३ 


० ४५ 


: 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 


५५८ 


० २७ 


: 


पदनाम : निरंक 


५५७ 


० ११ 


: 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 


५ ९ ७ 


० १५ 


: 


५ ९ ८ 


० २६ 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


५ ९९ 


० १२ 


. 


टीप. 


६१४ 


० ० ९ 


: 


६०३ 


० ०८ 


( १ ) 


: 


उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , वाघूर 
धरण विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ 
भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


६०२ 


० १७ 


: 


> 


६०४ 


० ०५ 


: 


६०५ 


० ० ९ 


: 


६०६ 


० ०५ 


( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


६०७ 


० १६ 


एकूण .. 


२ ९ २ 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्प , वाघूर उजव्या कालव्यावरील लघु 
वितरिका क्रमांक ७ , मौजे सुनसगाव , तालुका भुसावळ , जिल्हा 


, 


( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्या . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 


जळगाव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वाघूर प्रकल्प , वाघूर उजव्या कालव्यावरील 
लघु वितरिका क्रमांक ७ चे संपादनासाठी . 


७ 


अभिजीत राऊत , 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनाचा लाभ 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


, 


अनुसूची - तीन 


जळगाव , ३० नोव्हेंबर २०२१ . 

. 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- विस्थापन नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


३ 


3 


" 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसं / एसआर - ९ ० / २०२० / कावि -३८ ९ / २०२१ . - ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपा / एसआर / ९ ० / २०२० , दिनांक 
१२ ऑगस्ट २०२० ( राजपत्र दिनांक २६ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२१ ) 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 

» 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
भुसावळ भाग , भुसावळ यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 
भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक भूसंपा / एसआर / ९ ० / २०२० , 

मौजे मानपूर , तालुका भुसावळ , 
गट क्रमांक ८३/२ चे संपादनाबाबत 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ , मौजे मानपूर 

अंदाजित संपादन 

क्षेत्र 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे मानपूर , तालुका भुसावळ येथील जमिनी 
ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणेबाबत . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे मानपूर , तालुका भुसावळ येथील 
जमिनी ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी . 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणी 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- विस्थापन नाही . 

अनुसूची - चार 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ ( २ ) चे परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना 
पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या - त्या वेळी कोणत्याही कायद्यान्वये 
आवश्यक असेल , अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम : निरंक . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप. 
( १ ) 

उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , वाघूर 
धरण विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ 

भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 
( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


" 


, 


“ 


" 


( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी . 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , भुसावळ यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 
( ५ ) संपादनाखालील जमिनींच्या संपादनाबाबत काही हरकती असल्यास 

अधिसूचना प्रसिद्धीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत इकडेस 
लेखी स्वरूपात हरकती दाखल करण्यात याव्या . मुदतीनंतर 
प्राप्त झालेल्या हरकतींचा विचार करण्यात येणार नाही . 


भूमापन किंवा 
गट नंबर 


१ 


२ 
हे . आर 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


८३/२ 


१ ०३ 


जळगाव , ३० नोव्हेंबर २०२१ . 


एकूण 


१ ०३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


क्रमांक प्राससं / नियमन / प.डॉ.विखे ससाका / पोनिदु / मंजुरी / ११८१ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , पद्मश्री डॉ . विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी 
साखर कारखाना लिमिटेड , प्रवरानगर , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर या कारखान्याच्या दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या वार्षिक 
सर्वसाधारण सभेतील संमत ठराव क्रमांक ९ नुसार तसेच सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , शासन निर्णय क्रमांक ससाका -२०२० / प्र . क्र . ८५ / ३ 
स , दिनांक १८ मे २०२१ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार मी , मिलिंद भालेराव , प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ ( २ ) तसेच त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १२ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 


कारखान्याचे नाव : पद्मश्री डॉ . विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड 


संपूर्ण पत्ता : प्रवरानगर , तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर 


नोंदणी क्रमांक व दिनांक : G - २५४ , दिनांक ३१ डिसेंबर १ ९ ४८ 


उपविधी क्रमांक 


आदेश 


- 


- 


- 


६ 


आदर्श उपविधी क्रमांक १ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ नुसार मंजूर 
पोट - नियम दुरुस्ती तक्ता नंबर ४ 

( पोट - नियम दुरुस्तीची शब्दरचना पुढीलप्रमाणे ) 
नवीन पोट - नियम नंबर 

दुरुस्तीनंतरच्या पोट - नियमाची शब्दरचना 
भागभांडवल : संस्थेचे अधिकृत भाग भांडवल खालील विभागणीप्रमाणे राहील . 

अधिकृत भाग भांडवल रुपये ६०००.०० लाखाचे असून ते ४०००० भागात खालीलप्रमाणे विभागलेले आहे . 
६ ( १ ) ( १ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये ३७२०.०० लाखाचे २४८०० भागात विभागलेले व उत्पादक 

व 
सभासदांसाठी 

राखून 

ठेवलेले . 
६ ( २ ) 

( २ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये २२५०.०० लाखाचे १५००० भाग अग्रहक्काचे परतफेडीचे 

महाराष्ट्र सरकारला अदा करावयाचे . 
६ ( ३ ) 

( ३ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये ३०.०० लाखाचे २०० भाग बिगर उत्पादक सभासदांसाठी 


राखून ठेवलेले . 


६ ( ४ ) 


( ४ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये १५००.०० लाखाचे नामंजूर भाग बेनिफिशरी सभासदांसाठी 


राखून ठेवलेले . 


७ 


भागाची दर्शनी किंमत प्रत्येकी रुपये १५,००० असेल . सभासदत्वाच्या अर्जासोबत रुपये १५,००० आणि प्रवेश 
फी रुपये १०० प्रत्येक भागापोटी जमा केल्यानंतर सभासदांना भाग दाखला देण्यात यावा . 
विक्रीस काढलेले भागभांडवल : कारखान्याने विक्रीस काढलेले भाग भांडवल खालीलप्रमाणे रुपये ७५००.०० 
लाखाचे ५०,००० भागात विभागलेले राहील . 
( १ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये ३७२०.०० लाखाचे २४८०० ऊस उत्पादक सभासदास विभागलेले 
राखीव . 


७ ( १ ) 


७ ( २ ) 


७ ( ३ ) 


( २ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये ३०.०० लाखाचे २०० भाग सहकारी संस्थांसाठी राखीव . 
( ३ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये २२५०.०० लाखाचे १५००० भाग अग्रहक्काचे परतफेडीचे 
महाराष्ट्र सरकारला अदा करावयाचे . 
( ४ ) रुपये १५,००० दर्शनी किमतीचे एकूण रुपये १५००.०० लाखाचे भाग नामंजूर 
( 


७ ( ४ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 

ते 


५ 


१७ ( अ ) 


( अ ) उत्पादक सभासद : त्याने कमीत कमी एक भागाची मागणी केली पाहिजे व पोट - नियम ६ प्रमाणे प्रत्येक 

: 
भागापोटी किमान रुपये १५,००० भरले पाहिजे . 


१७ ( ब ) 


( ब ) सहकारी संस्था : ( उत्पादक / बिगर उत्पादक / पणन ) 


- 


संस्थेने कमीत - कमी एक भाग तरी मागितला पाहिजे व पोट - नियम ६ प्रमाणे प्रत्येक भागासाठी किमान रुपये 
१५,००० भरले पाहिजेत . 


या कार्यालयाचे ज्ञापन जावक क्रमांक प्रासस / नियमन / प.डॉ.विखेससाका / पोनिदु / मंजुरी / ११८१ / सन २०२१ , दिनांक 

२५ 

नोव्हेंबर २०२१ अन्वये 
पोट - नियम ६ ( १ ) , ( २ ) , ( ३ ) दुरुस्तीसह ७ ( १ ) ( २ ) ( ३ ) , १७ - अ , ( ३ ) ( vi ) , १७ - ब / ५ मंजूर व पो.नि.क्र . ६ ( ४ ) , ७ ( ४ ) नामंजूर असे . 


मिलिंद भालेराव , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) तथा सहनिबंधक , 

सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०२१ . 


, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


- 


- 


५ 


क्रमांक वि -१ / पोनिदु / आनंदाई मजूर / देगाव / मंजूर / १८० / सन २०२१.- ज्याअर्थी , आनंदाई मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , देगाव , तालुका 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे या संस्थेच्या दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील पास झालेल्या ठरावानुसार 
मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५ अन्वये 

चे 
खालीलप्रमाणे पोट - नियम क्रमांक २ नुसार दुरुस्ती मंजूर केलेली आहे . 
पोट - नियम क्रमांक 

सुधारित पोट - नियम 
पोट - नियम क्रमांक २ 

सोबत जोडलेल्या पुरवणी क्रमांक ४ प्रमाणे मंजूर 

पुरवणी नंबर ४ 

( पोट - नियम दुरुस्तीची शब्द योजना पुढीलप्रमाणे ) 
दुरुस्ती झालेल्या पोट - नियमाचा अ . नं . 

दुरुस्ती झाल्यानंतर पोट - नियमांची शब्द योजना 
संस्थेचे नाव- द्वारकाधिश मजूर सहकारी सोसायटी मर्यादित , विखरण , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे व तिचा पत्ता मु . पो . विखरण , तालुका 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे असा राहील . उपविधी क्रमांक ५ मधील अटीस पात्र 
राहून विखरण गावात अगर त्यापासून १० मैलाचे त्रिज्येत राहणाऱ्या 
कोणत्याही इसमास संस्थेचे सदस्य होता येईल . मात्र या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात 
एखादी याच प्रकारची संस्था असल्यास अगर नोंदणी केल्यास तिचे कार्यक्षेत्र 

या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातून आपोआप वगळले जाईल . 
या कार्यालयाचे ज्ञापन जावक क्रमांक आस्थापना / पोनिदु / आनंदाई मजूर / देगाव / मंजूर / सन २०२१ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये मंजूर . 

संजय गिते , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 
शिंदखेडा , १६ नोव्हेंबर २०२१ . 


" 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./5605/2021.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Medical Leave Ex post facto from 
30th June 2021 to 8th July 2021 . 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Earned Leave from 14th June 2021 
to 19th June 2021 prefixing holiday 
on 12th June 2021 and 13th June 
2021 and suffixing holiday on 20th 
June 2021 with permission to leave 
headquarter from 11th June 2021 after 
office hours to 21st June 2021 before 
office hours . 


3 


Shri . N. G. Shukla , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrigonda . 


Earned Leave Ex post facto from 21st 
June 2021 to 2nd July 2021 prefixing 
holiday on 20th June 2021 and 
suffixing holiday on 3rd July 2021 and 
4th July 2021 with permission to leave 
headquarter from 20th June 2021 to 
4th July 2021 . 


Shri . M. S. Shaikh , 
District Judge - 1 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrigonda . 


4 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 21st June 2021 
to 24th June 2021 prefixing holiday 
on 20th June 2021 with permission 
to leave headquarter from 19th June 
2021 after office hours to 24th June 
2021 before office hours . 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


5 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Earned Leave from 14th June 2021 
to 18th June 2021 prefixing holiday 
on 12th June 2021 and 13th June 
2021 with permission to leave head 
quarter from 11th June 2021 after 
office hours to 19th June 2021 before 
office hours . 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


9 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


6 


Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Earned Leave from 7th July 2021 to 
9th July 2021 suffixing holiday on 10th 
July 2021 and 11th July 2021 with 
permission to leave headquarter from 
6th July 2021 after office hours to 12th 
July 2021 before office hours . 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


7 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 12th July 2021 to 
14th July 2021 prefixing holiday on 
10th July 2021 and 11th July 2021 
with permission to leave headquarter 
from 9th July 2021 after office hours 
to 15th July 2021 before office hours . 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 17th July 2021 . 


Order 


No. EST / 3958 / 2020.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 


1 


1 


Name and Designation 

2 
Shri . A. S. Gandhi , 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Period 

3 
Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
five ( 5 ) days from 5th July 2021 to 9th July 2021 
with permission to leave headquarter with effect 
from 3rd July 2021 after office hours to 12th July 
2021 before office hours . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


( 1 ) - contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


2 


Shri . S. R. Nimse , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Malegaon . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 12th July 2021 to 14th July 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th July 2021 after office hours to 15th July 2021 
before office hours . 


1 


3 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 12th July 2021 to 14th July 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th July 2021 after office hours to 15th July 2021 
before office hours . 


4 


Shri . T. N. Quadri , 
8th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for seven ( 7 ) days 
from 17th July 2021 to 23rd July 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
16th July 2021 after office hours to 26th July 2021 
before office hours . 


5 


Shri . U. L. Pathak , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Ex post facto sanction to the extension of 
Commuted Leave for five ( 5 ) days from 14th June 
2021 to 18th June 2021 with permission to leave 
headquarter is hereby granted in continuation of 
Earned Leave from 8th June 2021 to 11th July 
2021 previously granted . 


6 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Sanction to the Earned Leave for six ( 6 ) days 
from 12th July 2021 to 17th July 2021 alongwith 
prefixing holidays falling on 10th July 2021 and 
11th July 2021 and suffixing holiday falling on 18th 
July 2021 with permission to leave headquarter 
with effect from 10th July 2021 after office hours 
to 18th July 2021 before office hours . 


7 


Smt . A. M. Tamne , 
6th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Ex post facto Sanction to the Earned Leave for 
six ( 6 ) days from 1st July 2021 to 6th July 2021 
with permission to leave headquarter with effect 
from 30th June 2021 after office hours to 7th July 
2021 before office hours . 


8 


Smt . S. N. Shetty , 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 6th July 2021 to 8th July 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


९ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 1 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 
1 Shri . A. S. Gandhi , 

Shri . D. D. Karulkar , 
District Judge - 3 and Additional District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Sessions Judge , Malegaon . 

Malegaon with effect from 3rd July 2021 after office 

hours to 12th July 2021 before office hours . 
2 Shri . S. R. Nimse , 

Smt . A. A. Pandule , 
4th Joint Civil Judge , 

5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
Chief Judicial Magistrate , 

9th July 2021 after office hours to 15th July 2021 before 
Malegaon . 

office hours . 
3 Shri . S. B. Kale , 

Shri . J. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Division and Additional Chief Chief Judicial Magistrate , Niphad with effect from 9th 
Judicial Magistrate , Niphad . July 2021 after office hours and 15th July 2021 before 

office hours . 


4 


Shri . T. N. Quadri , 
8th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik . 


Shri . J. G. Pande , 
9th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 16th 
July 2021 after office hours to 26th July 2021 before 
office hours . 


LO 


Shri . U. L. Pathak , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Shri . N. N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
8th June 2021 after office hours to 21st June 2021 
before office hours . 


6 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Smt . Y. D. Boravke , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Nashik with effect from 9th July 
2021 after office hours to 19th July 2021 before office 
hours . 


7 


Smt . A. M. Tamne , 
6th Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Shri . N. N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
30th June 2021 after office hours to 7th July 2021 
before office hours . 


1 


8 


Smt . S. N. Shetty , 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Shri . N. N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
6th July 2021 before office hours to 8th July 2021 after 
office hours . 

ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 28th July 2021 . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 4144 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


Shri . V. P. Desai , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for six ( 6 ) days 
from 9th August 2021 to 14th August 2021 
alongwith prefixing holiday falling on 8th August 
2021 and suffixing holiday falling on 15th August 
2021 with permission to leave headquarter with 
effect from 7th August 2021 after office hours to 
16th August 2021 before office hours ( working 
day on 14th August 2021 vide District Court , Nashik 
Order No. 2731/2021 , dated 9th April 2021 ) subject 
to production of certificate regarding attendance 
of flag hoisting ceremony . 


2 


Sanction to the Earned Leave for five ( 5 ) days 
from 9th August 2021 to 13th August 2021 . 


Smt . S. S. Nair , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


3 


Shri . U. L. Pathak , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Sanction to the Earned Leave for four ( 4 ) days 
from 4th August 2021 to 7th August 2021 alongwith 
prefixing holidy falling on 8th August 2021 and 
with permission to leave headquarter with effect 
from 3rd August 2021 after office hours to 9th 
August 2021 before office hours . 


4 


Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad . 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 2nd August 2021 to 4th August 2021. Casual 
Leave from 2nd August 2021 to 3rd August 2021 
( 2 days ) is hereby cancelled . 


5 


Sanctione to the Earned Leave for four ( 4 ) days 
from 2nd August 2021 to 5th August 2021 . 


Smt . S. N. Bhalerao , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


O ) 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


Ex post facto sanction to the Extension of 
Commuted Leave for Three ( 3 ) days from 28th 
July 2021 to 30th July 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


99 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . V. P. Desai , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . M. H. Shaikh , 
District Judge - 5 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 7th August 2021 after 
office hours to 16th August 2021 before office 
hours . 


2 


Smt . S. S. Nair , 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Shri . M. H. Shaikh , 
District Judge - 5 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon with effect from 7th August 2021 after 
office hours to 14th August 2021 before office 
hours . 


3 


Shri . U. L. Pathak , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Malegaon . 


Shri . S. R. Nimse , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect 
from 3rd August 2021 after office hours to 9th 
August 2021 before office hours . 


4 


Shri . R. G. Waghmare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad . 


Shri . P. D. Digraskar , 
Additional Joint District Judge and Additional 
Sessions Judge , Niphad with effect from 2nd 
August 2021 before office hours to 4th August 
2021 after office hours . 


07 


5 


Smt . S. N. Bhalerao , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Shri . S. P. Naik - Nimbalkar , 
Ad hoc District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Nashik with effect from 2nd August 2021 
before office hours to 5th August 2021 after office 
hours . 


6 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad . 


Shri . S. W. Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad with effect from 
28th July 2021 after office hours to 30th July 2021 
before office hours . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


2 


Nashik , 9th August 2021 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएआर / एसजीए / एचएसजी / टीओ / 
४७८२ / सन २०२१ , दिनांक २३ जुलै २०२१ असा आहे . 

रावसाहेब मोहन खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


No. EST / 3922 / 2021.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order . 


श्रीगोंदा , २३ जुलै २०२१ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


Earned Leave for Five ( 5 ) days from 9th 
August 2021 to 13th August 2021 prefixing 
holidays falling on 8th August 2021 and suffixing 
holiday falling on 14th August 2021 and 15th 
August 2021 with permission to leave 
headquarter with effect from 7th August 2021 
after office hours to 16th August 2021 before 
office hours is hereby granted to Shri . Vikas S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik . 


आदेश 


, 


Certified that Shri . Vikas S. Kulkarni would 
have continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 9th August 2021 to 13th August 2021 [ Note 
2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
( Pay ) Rules , 1981 ] . 


क्रमांक आस्था / रजा / ४८३६ / २०२१.- श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , ५ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक यांना दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ 
पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०२१ रविवार या सुट्टीस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक ह्या दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ 
या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 

, 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) टिप -२ 
अन्वये ] . 


" 


Charge during the absence of Shri . Vikas S. 
Kulkarni , District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Smt . M. V. Bhatia , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


1 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 
Nashik , 13th July 2021 . 


श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा उपरोक्त 
नमूद कालावधीचा कार्यभार श्री . एम . एम . गादिया , ६ वे सहदिवाणी 

वे 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


आदेश 


अभय सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , ११ ऑगस्ट २०२१ . 


, 


, 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / रिव्हरपार्क अपार्टमेंटगृहनिर्माण / संस्था नोंदणी / 
जाहीरनामा / १६२३ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , रिव्हर पार्क अपार्टमेंट गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था यात करणेत 
येत आहे . 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १३१५ / सन २०२१.- श्री . दिपक जी . 
कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यांना दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक जी . कंखरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धडगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , १३ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 


श्री . दिपक जी . कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक ११ 
ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ पावेतोचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती डी . व्ही . देढीया , 

३ 

रे 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक जी . कंखरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १२ ऑगस्ट २०२१ . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १३१७ / सन २०२१.- श्री . ए . आर . 
कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शहादा यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यास 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्वातंत्र्य दिन आणि दिनांक १ ९ 
ऑगस्ट २०२१ रोजी मोहरमची सुट्टी जोडून आणि दिनांक १५ 
ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर 
ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . आर . कल्हापुरे यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 


, 


आदेश 


आहे . 


श्री . ए . आर . कल्हापुरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणाच्या 
कार्यक्रमानंतरपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा कार्यभार श्रीमती डी . व्ही . देढीया , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी 
सांभाळावा . 


" 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १३१६ / सन २०२१.- श्री . एस . टी . 
मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक १७ 
ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा व त्या रजेस जोडून दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०२१ रविवारची सुट्टी मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ 
ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . टी . मलिये यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस . टी . मलिये , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २३ ऑगस्ट 
२०२१ पावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . 
जी . चव्हाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम 

३ ९ 

खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . टी . मलिये , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . कल्हापुरे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


, 


राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , १३ ऑगस्ट २०२१ . 


, 


" 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


, 


श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचा दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतरपासून ते 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
कार्यभार श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ पावेतोचे 
अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . मिलींद महादू निकम , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस तसेच दिनांक 
१ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा कार्यभार डॉ . श्वेता विनय चांडक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रृती 
निलेश गंगवाल - शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , १ ९ जून २०२१ . 


आदेश 
क्रमांक बी -१ / ३०४७ / २०२१.- श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक १ ९ जुलै 
२०२१ ते दिनांक २३ जुलै २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवस 
भोगलेल्या अर्जित रजेस दिनांक २४ जुलै २०२१ ( चौथा शनिवार ) , 
दिनांक २५ जुलै २०२१ ( रविवार ) रोजीचे सुटीस जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १ ९ जुलै २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी ते दिनांक २६ जुलै २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 
श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त 

[ 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंत गायकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारूण आबुसाहेब 
मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १२ ऑगस्ट २०२१ . 


" 


, 


, 


1 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३०७६ / २०२१.- श्री . पवन हरिविजय बनसोड , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक 
९ ऑगस्ट २०२१ रोजीची एक दिवसाची यापूर्वी मंजूर करण्यात 
आलेली नैमित्तिक रजा रद्द करण्यात येत असून दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०२१ ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ पावेतो दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०२१ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्टीस जोडून अशा एकूण ३ दिवस 
भोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे . 


, 


, 


आदेश 
क्रमांक बी -१ / ३०७५ / सन २०२१.- श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल 
शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ 
ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे , तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या 
ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह यांना ३ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पवन हरिविजय बनसोड यांना 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


, 


> 


- 


श्री . पवन हरिविजय बनसोड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . यु . शेख , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता . 

श्री . पवन हरिविजय बनसोड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पवन 
हरिविजय बनसोड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १३ ऑगस्ट २०२१ . 


" 


" 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . हारूण 
आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १७ ऑगस्ट २०२१ . 


, 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३१२७ / सन २०२१.- धुळे जिल्हा न्यायालयाचा 
कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -१ / ३०७५ / २०२१ , दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०२१ अन्वये श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह , ३ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ ऑगस्ट 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ ९ 
ऑगस्ट २०२१ ( मोहरम ) रोजीचे सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती . 

श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे त्यांना दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ अशी ३ दिवसांची 

३ 
मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा रद्द होणेसाठी विनंती अर्ज 
सादर केलेला असल्याने त्यांना मंजूर करण्यात आलेली वरील 
कालावधीची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
धुळे , १६ ऑगस्ट २०२१ . 


> 


. 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३१५५ / २०२१. - श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक १० ऑगस्ट 
२०२१ 

ते 

१६ ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी एकूण ७ दिवस उपभोगलेल्या 
परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिर्झ जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश -४ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता . 

श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरू परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , १७ ऑगस्ट २०२१ . 


क्रमांक बी -१ / ३१३६ / २०२१.- श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१८ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी 
एकूण ४ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक २२ ऑगस्ट २०२१ 
( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6139/2021.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . M. V. Kurtadikar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 9th June 2021 to 
11th June 2021 suffixing holiday on 
12th June 2021 and 13th July 2021 
with permission to leave Headquarter 
from 8th June 2021 after office hours 
to 14th June 2021 before office hours . 


Smt . M. V. Deshpande , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Medical Leave Ex post facto from 
22nd July 2021 to 23rd July 2021 
prefixing holiday on 20th July 2021 
and 21st July 2021 and suffixing 
holiday on 24th July 2021 and 25th 
July 2021 with permission to leave 
Headquarter from 19th July 2021 after 
office hours to 26th July 2021 before 
office hours . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


3 


Shri . A. A. Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 14th June 2021 
to 19th June 2021 prefixing holiday 
on 12th June 2021 and 13th June 
2021 and suffixing holiday on 20th 
June 2021 and 13th July 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
11th June 2021 after office hours to 
21st June 2021 before office hours . 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


4 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Earned Leave from 29th July 2021 to 
30th July 2021 with permission to 
leave Headquarter from 28th July 
2021 after office hours to 31st July 
2021 before office hours . 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


5 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Medical Leave Ex post facto from 
22nd July 2021 to 24th July 2021 
prefixing holiday on 20th July 2021 
and 21st July 2021 and suffixing 
holiday on 25th July 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
19th July 2021 after office hours to 
26th July 2021 before office hours . 


19th July 2021 after office 
hours to 23rd July 2021 
after office hours 
Shri . A. A. Nandgaoakar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur 23rd 
July 2021 after office 
hours to 26th July 2021 
before office hours 
Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 


SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 5th August 2021 . 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6365/2021.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 16th August 2021 
to 18th August 2021 prefixing holiday 
on 14th August 2021 and 15th August 
2021 and suffixing holiday on 19th 
August 2021 with permission to leave 
Headquarter from 13th August 2021 
after office hours to 20th August 2021 
before office hours . 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


9 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


2 


Shri . S. Y. Bhosale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Earned Leave from 11th August 2021 
to 13th August 2021 suffixing holiday 
on 14th August 2021 and 15th August 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 10th August 2021 
after office hours to 16th August 2021 
before office hours . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


3 


Shri . S. M. Tapkire , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


Earned Leave from 11th August 2021 
to 13th August 2021 suffixing holiday 
on 14th August 2021 and 15th August 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 10th August 2021 
after office hours to 16th August 2021 
before office hours . 


Shri . G. B. Jadhav , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Newasa . 


4 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 9th August 2021 
to 13th August 2021 prefixing holiday 
on 7th August 2021 and 8th August 
2021 and suffixing holiday on 14th 
August 2021 with permission to leave 
Headquarter from 6th August 2021 
after office hours to 15th August 2021 
before office hours . 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 

SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 

Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar , 13th August 2021 . 

Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./5978/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . R. D. Chavan , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Ahmednagar . 


Earned Leave from 14th June 2021 
to 16th June 2021 prefixing holidays 
on 12th June 2021 and 13th June 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 11th June 2021 
after office hours to 17th July 2021 
before office hours . 


Smt . Y. M. Tiwari , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


2 


Shri . U. P. Devarshi , 
17th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 22nd July 2021 
to 23rd July 2021 prefixing holidays 
on 20th July 2021 and 21st July 2021 
and suffixing holidays on 24th July 
2021 and 25th July 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
19th July 2021 after office hours to 
26th July 2021 before office hours . 


Smt . T. M. Nirale , 
18th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


3 


Shri . D. P. Kasat , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Shrirampur 


Earned Leave from Ex post facto 
16th June 2021 to 30th June 2021 
with permission to leave Headquarter 
from 16th June 2021 after office hours 
to 1st July 2021 before office hours . 


Judicial Charge 
Shri . B. U. Choudhari , 
Civil Judge , Senior 
Division , Newasa . 


Administration Charge 
Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Medical Leave from 15th July 2021 to 
19th July 2021 suffixing holidays on 
20th July 2021 and 21st July 2021 . 


Judicial Charge 
Shri . B. U. Choudhari , 
Civil Judge , Senior 
Division , Newasa . 


Administration Charge 
Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


4 


Smt . A. R. Nagori , 
Civil Judge , 
Senior Division , 
Rahata . 


Earned Leave from 17th June 2021 
to 21st June 2021 with permission to 
leave Headquarter from 16th June 
2021 after office hours to 22nd June 
2021 before office hours . 


Shri . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


Sr. 


Period of Leave 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


No. 


1 
5 


3 
Medical Leave Ex post facto from 
5th July 2021 to 9th July 2021 . 


2 
Smt . N. N. Joshi , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 
Ahmednagar . 
Smt . N. S. Sayyad 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class 
Ahmednagar . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 
Smt . S. D. Javalgekar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class 
Ahmednagar . 
Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class 
Ahmednagar . 


6 


Earned Leave Ex post facto from 8th 
July 2021 to 9th July 2021 suffixing 
holidays on 10th July 2021 and 11th 
July 2021 with permission to leave 
Headquarter from 8th July 2021 after 
office hours to 12th July 2021 before 
office hours . 


1 


7 


Shri . R. R. Pande , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
Fisrt Class , 
Ahmednagar . 


Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 
Ahmednagar . 


8 


Shri . S. S. Deshmukh , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


Smt . A. S. Birajdar , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , Pathardi . 


Earned Leave from 22nd July 2021 
to 23rd July 2021 prefixing holidays 
on 20th July 2021 and 21st July 2021 
and suffixing holidays on 24th July 
2021 and 25th July 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
19th June 2021 after office hours to 
26th July 2021 before office hours . 
Earned Leave from 15th June 2021 
to 2nd July 2021 suffixing holidays on 
3rd July 2021 and 4th July 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
15th June 2021 after office hours to 
5th July 2021 before office hours . 
Earned Leave from 12th July 2021 to 
17th July 2021 prefixing holidays on 
10th July 2021 and 11th July 2021 
and suffixing holidays on 18th July 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 9th July 2021 after 
office hours to 19th July 2021 before 
office hours . 
Earned Leave from 28th July 2021 to 
31st July 2021 suffixing holidays on 
18th July 2021 with permission to 
leave Headquarter from 27th July 
2021 after office hours to 1st August 
2021 before office hours . 


9 


Earned Leave from 5th July 2021 to 
7th July 2021 . 


Smt . Saritha 
Vishwambharan , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
Fisrt Class , Rahata . 


Smt . V. A. Lavand 
Kokate , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
Fisrt Class , Rahata . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


1 


2 


3 


10 


Earned Leave from 22nd June 2021 
to 24th June 2021 with permission to 
leave Headquarter from 21st June 
2021 after office hours to 25th June 
2021 before office hours . 


Shri . N. S. Kakade , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
Fisrt Class , Shrigonda . 
Shri . R. K. Gaikwad , 
Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
Fisrt Class , Akole . 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 
Shri . S. G. Jadhav , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
Fisrt Class , Shrigonda . 
Shri . S. H. Khade , 
Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
Fisrt Class , Akole . 


11 


Earned Leave from 16th June 2021 
to 19th June 2021 suffixing holiday 
on 20th June 2021 with permission 
to leave Headquarter from 15th June 
2021 after office hours to 21st June 
2021 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MILIND V. KURTADIKAR , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar , 31st July 2021 . 

Ahmednagar 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6360/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . R. R. Deshpande , 
Secretary , 
District Legal Services 
Authority , Ahmednagar . 


Earned Leave from 11th August On dated 11th August 2021 
2021 to 13th August 2021 and 12th August 2021 
suffixing holiday on 14th August Shri . R. D. Chavan , 
2021 . 

Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


On dated 
13th August 2021 and 14th 
August 2021 
Smt . Y. M. Tiwari , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Ahmednagar . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


9 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


2 


Shri . V. R. Patil , 
6th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Earned Leave from 11th August 2021 
to 13th August 2021 suffixing holidays 
on 14th August 2021 with permission 
to leave Headquarter from 10th 
August 2021 after office hours to 14th 
August 2021 before office hours . 


Smt . M. B. Attar , 
7th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


3 


Smt . R. S. Bhosale , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , 
Sangamner . 


Earned Leave from 11th August 2021 
to 13th August 2021 suffixing holidays 
on 14th August 2021 and 15th August 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 10th August 2021 
after office hours to 16th August 2021 
before office hours . 


Shri . S. U. Mahadar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , Sangamner . 


4 


Medical Leave Ex post facto from 4th 
August 2021 to 5th August 2021 . 


Smt . N. K. Nagargoje , 
3rd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


Smt . N. S. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , First 
Class , Ahmednagar . 


5 


Smt . N. S. Sayyad , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistrate , 
First Class , 
Ahmednagar . 


Medical Leave Ex post facto from 
16th July 2021 to 1st August 2021 
with permission to leave Headquarter 
from 15th July 2021 after office hours 
to 2nd August 2021 before office 
hours . 


Smt . V. C. Deshpande , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Chief Judicial 
Magistrate , 
Ahmednagar . 


6 Smt . S. Y. Shaikh , 

Earned Leave from 30th July 2021 to Shri . R. R. Pande , 
7th Joint Civil Judge , 1st August 2021 with permission to 6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 

leave Headquarter from 29th July Senior Division and 
Judicial Magistrate , 

2021 after office hours to 2nd August Additional Chief Judicial 
First Class , 2021 before office hours . 

Magistrate , 
Ahmednagar . 

Ahmednagar . 
7 Smt . U. Y. Boarde 

Medical Leave Ex post facto from 2nd Smt . M. V. Nimbalkar , 
Kapoor , 

August 2021 to 5st August 2021 with Joint Civil Judge , 
Joint Civil Judge , 

permission to leave Headquarter from Junior Division and 
Junior Division and 

1st August 2021 after office hours to Judicial Magistrate , 
Judicial Magistrate , 

6th August 2021 before office hours . First Class , Parner . 
First Class , Parner . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Headquarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MILIND V. KURTADIKAR , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar , 13th August 2021 . 

Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 

9 


२३ 


Order 


No. EST / Leave / 4309 / 2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
1 2 

3 
1 Shri . M. D. Joshi , 

The Earned Leave for eight ( 8 ) days from 20th August 
4th Joint Civil Judge , 

2021 to 27th August 2021 prefixing Sunday falling on 
Junior Division and Judicial 

19th August 2021 and suffixing Saturday and Sunday 
Magistrate , First Class , Nashik . falling on 28th August 2021 and 29th August 2021 with 

permission to leave headquarter with effect from 18th 
August 2021 after office hours to 30th August 2021 

before office hours . 
2 Smt . S. M. Joshi , 

The Earned Leave for eight ( 8 ) days from 20th August 
5th Joint Civil Judge , 

2021 to 27th August 2021 prefixing Sunday falling on 
Junior Division and Judicial 

19th August 2021 and suffixing Saturday and Sunday 
Magistrate , First Class , Nashik . falling on 28th August 2021 and 29th August 2021 with 

permission to leave headquarter with effect from 18th 
August 2021 after office hours to 30th August 2021 
before office hours . 


3 Smt . P. A. Harkal , 

Ex post facto sanction to the Commuted Leave fot two 
7th Joint Civil Judge , Junior 

( 2 ) days from 9th August 2021 to 10th August 2021 . 
Division and Judicial Magistrate , 

First Class , Nashik . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


2 


1 


Shri . M. D. Joshi , 
4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


1 


Smt . S. M. Joshi , 
5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 
Smt . V. R. Mane , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
18th August 2021 after office hours to 30th August 2021 
before office hours . 
Smt . V. R. Mane , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 
18th August 2021 after office hours to 30th August 2021 
before office hours . 
Smt . P. A. Rajput , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik with effect from 9th 
August 2021 before office hours to 10th August 2021 
after office hours . 

VIKAS S. KULKARNI , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


3 


Smt . P. A. Harkal , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 

. 


Nashik , 16th August 2021 . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ६४८ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , सप्तश्रृंगी महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , हातले , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 

, 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / सिटीप्राईडसह.गृहनिर्माण / संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा / १७४३ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , सिटीप्राईड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० 
( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत 
येत आहे . 


आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३०१ / २०२१ , दिनांक २८ जुलै २०२१ असा आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएआर / एसजीए / एचएसजी / टीओ / 
४७८३ / सन २०२१ , दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ असा आहे . 


श्रीगोंदा , ५ ऑगस्ट २०२१ . 

. 


जळगाव , २८ जुलै २०२१ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ६६१ / सन २०२१.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , धनदाई दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , मांदणे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / जनहितमहिलाग्राबिशेपत / संस्था नोंदणी / 
जाहिरनामा / १७५२ / सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , जनहित महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पिंप्रीकोलंदर , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ 
( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था असे करणेत 
येत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३०२ / २०२१ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ असा आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएआर / एसजीए / एचएसजी / टीओ / 
४७८६ / सन २०२१ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ असा आहे . 


रविंद्र र . पाटील , 


सहायक निबंधक . 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

( 


रावसाहेब मोहन खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


, 


जळगाव . 


जळगाव , २ ऑगस्ट २०२१ . 


श्रीगोंदा , ६ ऑगस्ट २०२१ . 

, ६ 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 4397 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
1 2 

3 
1 Smt . M. V. Bhatia , 

Sanction to the Commuted Leave for four ( 4 ) days 
District Judge - 2 and Additional 

from 9th August 2021 to 12th August 2021 . 
Sessions Judge , Nashik . 


2 


Sanction to the Earned Leave for three ( 3 ) days 
from 16th August 2021 to 18th August 2021 . 


Smt . P. V. Hingne , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Cheif Judicial 
Magistrate , Nashik . 


3 


Shri . A. K. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


Sanction to the Earned Leave for five ( 5 ) days 
from 14th August 2021 to 18th August 2021 
suffixing holiday falling on 19th August 2021 with 
permission to leave headquarter with effect from 
13th August 2021 after office hours to 20th August 
2021 before office hours . 


4 


Sanction to the Commuted Leave for two ( 2 ) days 
from 12th August 2021 to 13th August 2021 . 


Shri . N. N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( II ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 
1 Smt . M. V. Bhatia , 

Shri . M. H. Shaikh , 
District Judge - 2 and Additional 

District Judge - 5 and Additional Sessions Judge , 
Sessions Judge , Nashik . 

Nashik with effect from 9th August 2021 before office 
hours to 12th August 2021 after office hours . 


2 


Smt . P. V. Hingne , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Cheif Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . M. M. Gadiya , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
16th August 2021 before office hours to 18th August 
2021 after office hours . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


3 


Shri.A. K. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


Shri . U. L. Pathak , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
13th August 2021 after office hours to 18th August 
2021 before office hours . 


4 


Shri . N. N. Dhend , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon . 


Smt . A. M. Tamane , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Malegaon with effect from 
12th August 2021 before office hours to 13th August 
2021 after office hours . 

ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


2 


Nashik , 20th August 2021 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


- 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १४२४ / सन २०२१. - श्री . व्ही . एम . 
पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ पावेतो 
अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


. 


श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळावा . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १४२५ / सन २०२१.- श्री . व्ही . एम . 
वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०२१ पावेतो 
अशी एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . वैद्य यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , २५ ऑगस्ट २०२१ . 


, 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २५ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


नोंदणी रद्द आदेश 


संस्थेचे समापन करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये समृद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ( अवसायनात ) या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदरच्या आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन ती संस्था 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


, 


, 


क्रमांक वि -१ / महालक्ष्मी / नासपसं / नों.रद्द / ७२३ / सन २०२१.– मी , 
नामदेव ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार श्री महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ( अवसायनात ) या 
संस्थेची अवसायनाचा कालावधी वाढविणेसाठी शासनाकडे अवसायक 
यांनी 

मुदतवाढ घेतलेली नाही . उपरोक्त नमूद संस्थेच्या दप्तराबाबत 
व तद्अनुषंगाने चल / अचल संपत्तीबाबत भविष्यात काही वाद निर्माण 
झाल्यास त्याची जबाबदारी पदभार स्वीकारलेल्या अवसायक यांचेवर 
ठेवून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ 

, 

९ 
अन्वये सदर संस्थेचे समापन करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये श्री महालक्ष्मी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा 
अहमदनगर ( अवसायनात ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 
सदरच्या आदेशाच्या दिनांकापासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे 
असे समजण्यात येऊन ती संस्था निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


समृद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोपरगाव , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ( अवसायनात ) या संस्थेवर प्रापक 
म्हणून 

श्री . एस . बी . क्षीरसागर , तिसरे अप्पर लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , कोपरगाव यांची नेमणूक करीत आहे . त्यांनी कायद्यातील 
तरतुदीप्रमाणे संस्थेची वर नमूद केलेली येणी / देणीची प्रक्रिया विहित 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पूर्ण करण्यात यावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जून २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


नामदेव ठोंबळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


कोपरगाव , ३० जून २०२१ . 


श्री महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोपरगाव , 
तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ( अवसायनात ) या संस्थेवर 
प्रापक म्हणून श्री . एस . बी . क्षीरसागर , तिसरे अप्पर लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कोपरगाव यांची नेमणूक करीत आहे . त्यांनी 
कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संस्थेची वर नमूद केलेली येणी / देणीची 
प्रक्रिया विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पूर्ण करण्यात यावी . 


प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० जून २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


" 


कोपरगाव , ३० जून २०२१ . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १५३१ / २०२१.- श्री . आर . बी . 
बहिरवाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ९ 

ते 
सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा आणि दिनांक 
४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . बी . बहिरवाल यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे , तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


> 


क्रमांक वि -१ / समृद्धी / नासप / नों.रद्द / ७२८ / सन २०२१.– मी , नामदेव 
ठोंबळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोपरगाव , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
समृद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोपरगाव , तालुका 
कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ( अवसायनात ) या संस्थेची अवसायनाचा 
कालावधी वाढविणेसाठी शासनाकडे अवसायक यांनी मुदतवाढ घेतलेली 
नाही . उपरोक्त नमूद संस्थेच्या दप्तराबाबत व तद्अनुषंगाने चल / 
अचल संपत्तीबाबत भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास त्याची 
जबाबदारी पदभार स्वीकारलेल्या अवसायक यांचेवर ठेवून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ अन्वये सदर 


» 


श्री . आर . बी . बहिरवाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एन . बी . पाटील , 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


" 


प्रथम वर्ग , शिंदखेडा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


, 


धुळे , २४ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . 
बी . बहिरवाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , नवापूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नवापूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


राजेश सूरजप्रसाद तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार , 


क्रमांक बी -१ / ३२७ ९ / २०२१.- श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
९ जून २०२१ ते दिनांक ११ जून २०२१ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२ जून २०२१ ( २ रा शनिवार ) , 
दिनांक १३ जून २०२१ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


नंदुरबार , ४ सप्टेंबर २०२१ . 


आदेश 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -१ / ३२७८ / २०२१.- श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा 
यांना दिनांक २५ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०२१ ( ४ था शनिवार ) , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२१ ( रविवार ) 
रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे , तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिंदखेडा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


, 


श्री . संतोष लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . सुजित अंबादास 
राठोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


धुळे , २४ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष 
लक्ष्मण वैद्य , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 


, 


क्रमांक बी -१ / ३२८० / सन २०२१.- श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना 


> 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


दिनांक ११ जुलै २०२१ ते दिनांक २० जुलै २०२१ पावेतो अशी 
एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ जुलै २०२१ ( रविवार ) , 
दिनांक २१ जुलै २०२१ ( बकरी ईद ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . मिलिंद महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

४ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांचेकडील पदाचादेखील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना 
तुळशीराम जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


} 


श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिलिंद 
महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ७ ऑगस्ट २०२१ . 


, 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


क्रमांक बी -१ / ३४१५ / सन २०२१.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२५ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी 
३ ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 


आहे . 


धुळे , २४ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


४ 


) 


क्रमांक बी -१ / ३३५४ / सन २०२१.- श्री . मिलिंद महादू निकम , ४ 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक २४ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजेस याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे . 


श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . हारूण आबुसाहेब मुल्ला , जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 

, 


आला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिलिंद महादू निकम यांना ४ 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
परिवर्तित रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 

ते 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मोहन 
गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १ सप्टेंबर २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
आलेला होता . 


- 


क्रमांक बी -१ / ३४३६ / सन २०२१.- श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना 
दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस याद्धारे मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रुजू 

होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे यांना 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


- 


श्री . संघरत्न चंद्रभान पठारे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . विलास वसंतराव गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


, 


धुळे , २ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संघरत्न 
चंद्रभान पठारे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


४ 


, 


, 


धुळे , २ सप्टेंबर २०२१ . 

२ 


क्रमांक बी -१ / ३४७४ / सन २०२१.- श्री . मिलिंद महादू निकम , ४ 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजेस दिनांक ५ 
सप्टेंबर २०२१ ( रविवार ) , दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ ( पोळा ) , दिनांक 
१० सप्टेंबर २०२१ ( श्री गणेश चतुर्थी ) , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ 
( दुसरा शनिवार ) , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ ( रविवार ) व दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२१ ( गौरी पूजन ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


} 


आदेश 


, 


४ 


- 


" 


क्रमांक बी -१ / ३४३७ / सन २०२१.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२६ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवस भोगलेल्या परिवर्तित रजेस दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ 
( गोपाळकाला ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मिलिंद महादू निकम यांना ४ 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 

ते 


३१ 


वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


अर्जित रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


, 


, 


श्री . कैलास त्र्यंबक अढायके , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजू भास्कर डोळे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


, 


श्री . मिलिंद महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत रिमांडचे कामकाजासह त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस 
सोपविण्यात आलेला २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे पदाचादेखील अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे 
यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . कैलास 
त्र्यंबक अढायके , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , साक्री या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मिलिंद 
महादू निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , ४ सप्टेंबर २०२१ . 


आदेश 


धुळे , ४ सप्टेंबर २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३५०२ / सन २०२१.- डॉ . श्वेता विनय चांडक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०२१ ( रविवार ) , दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ ( पोळा ) , दिनांक १० 
सप्टेंबर २०२१ ( श्री गणेश चतुर्थी ) , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ 
( दुसरा शनिवार ) , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ ( रविवार ) व दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२१ ( गौरी पूजन ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


४ 


, 


1 


. 


क्रमांक बी -१ / ३५०१ / सन २०२१.- श्री . कैलास त्र्यंबक अढायके , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री यांना दिनांक ७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांच्या अर्जित रजा दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०२१ ( रविवार ) , दिनांक ६ सप्टेंबर २०२१ ( पोळा ) , दिनांक १० 
सप्टेंबर २०२१ ( श्री गणेश चतुर्थी ) , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२१ 
( दुसरा शनिवार ) , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२१ ( रविवार ) व दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२१ ( गौरी पूजन ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी 

) 
देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ५ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


" 


" 


. 


रजेवरून परत आल्यावर डॉ . श्वेता विनय चांडक यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
अर्जित रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . कैलास त्र्यंबक अढायके यांना 


" 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


अतिरिक्त कार्यभार श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश 
५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत 
आहे . 


- 


डॉ . श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 
रिमांडचे कामकाजासह दिनांक ४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपावेतोचा 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांचेकडे तसेच दिनांक ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
रिमांडचे कामकाजासह त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . सतीश 
मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे सोपविण्यात आलेला होता . 


श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 


, 


1 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एजाज 
हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


1 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . श्वेता 
विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफिजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

धुळे . 


धुळे , ७ सप्टेंबर २०२१ . 


धुळे , ४ सप्टेंबर २०२१ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -१ / ३५०६ / सन २०२१.- श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
१२ जुलै २०२१ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पावेतो अशी 
एकूण ५१ दिवस भोगलेल्या परिवर्तित रजेस याद्वारे कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक वि -५ / मजूर / कमल / क .१०२ / अं.आ. / १७४८ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन मी , फयाज मुलाणी , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक या आदेशान्वये कमल 
मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , देवळाली कॅम्प , 
नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / पीआरडी / एल / ३ ९ ७ / १ ९९ ३ , 
दिनांक ६ जून १ ९९ ३ ) या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याबाबतचा या 
कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश क्रमांक वि -५ / कमल / क . १०२ / म.आ. / 
२०२१ , दिनांक ९ एप्रिल २०२१ अन्वये दिलेला मध्यंतरीय आदेश या 
आदेशान्वये कायम करीत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एजाज हुसैन सैय्यद यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जून २०२१ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


नाशिक , ९ जून २०२१ . 


आदेश 


श्री . एजाज हुसैन सैय्यद , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
दिनांक १२ जुलै २०२१ व दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पावेतोचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिर्झ जावेद जाफर बेग , जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे तसेच दिनांक १६ 
ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पावेतो त्यांचे पदाचा 


- 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २५३७ / 
सन २०२१.- कर्मा पिनॅकल को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


आदेश 


, 


> 


लिमिटेड , नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
एचएसजी / टीसी / ६०७४ / सन २०२१ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ अन्वये 
मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ८६० / २ / ३ + ४ , पलॉट नंबर 
३ + ४ क्षेत्र १ ९ ७ ९ .२५ चौरस मीटर अशोकामार्ग या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून 

उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे 
याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २७०४ / 
सन २०२१.- सेव्हन हिल्स को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
एचएसजी / टीसी / ६०७७ / सन २०२१ , दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ 
अन्वये मौजे नाशिक शिवारातील गट नंबर २१७ / ४ - अ यांसी क्षेत्र 
२१८५.०० चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


, 


. 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


नाशिक , १७ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २६६७ / 
सन २०२१.- भक्तीनगर ब को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
एचएसजी / टीसी / ६०७५ / सन २०२१ , दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ 
अन्वये मौजे नाशिक शिवारातील प्लॉट नंबर २२ - अ ( सिटीएस 
नंबर ७१ ९ ४ ) , सर्व्हे नंबर ५००/१ ते ५ 

क्षेत्रापैकी 
मीटर साहिल रोडमागे , वडाळा रोड या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


५४८.९ ६ चौरस 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २७४ ९ / 
सन २०२१.- उमा हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
एचएसजी / टीसी / ६०७८ / सन २०२१ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ 
अन्वये मौजे म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे नंबर २३३ / ई / ६६ व ६७ , 
प्लॉट नंबर ६६ व ६७ यांसी क्षेत्र २ ९ ७.१६ चौरस मीटर या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


, 


नाशिक , १० ऑगस्ट २०२१ . 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


आदेश 


तालुका - जिल्हा नाशिक . 


नाशिक , २३ ऑगस्ट २०२१ . 


> 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / २७०३ / 
सन २०२१.- श्रद्धा को - ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / 
टीसी / ६०७६ / सन २०२१ , दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ अन्वये मौजे 
नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २ - ए / १ - ए / १ / १ / २० + २४ / २ / १ / ४ पार्ट , 
प्लॉट नंबर १ + २ + ३ ची पार्ट यांसी एकूण क्षेत्र ५६३६.०५ चौरस 
मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


, 


क्रमांक वि -१ / आदर्श मनापत / क .२१ / नों.र. / ६७३ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व १० ९ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , 
प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नांदगाव , तालुका 
नांदगाव , जिल्हा नाशिक आदर्श महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मनमाड , तालुका नांदगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनजीएन / आरएसआर / सीआर / ५१७ / सन 
१ ९९ २ , दिनांक ९ मार्च १ ९९ २ या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम 
कामकाज समाप्त करून संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


नाशिक , १३ ऑगस्ट २०२१ . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


नांदगाव , २७ ऑगस्ट २०२१ . 


) 


, 


नोंदणी रद्द आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ७१८ / सन २०२१.- मी , रवींद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , सोजाई दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वाळकी , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीपीडी / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३०३ / २०२१ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ असा आहे . 
जळगाव , २३ ऑगस्ट २०२१ . 


क्रमांक वि -१ / स्व.आण्णासाहेबआहेरपत / क .२१ / नों.र. / ६७४ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ व १० ९ ( १ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नांदगाव , 
तालुका नांदगाव , जिल्हा नाशिक स्व . आण्णासाहेब गंगाधर शिवराम 
आहेर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
न्यायडोंगरी , तालुका नांदगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनजीएन / आरएसआर / सीआर / ५४१ / २०००-२००१ / सन 
१ ९९ ३ , दिनांक २० नोव्हेंबर २००० या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम 
कामकाज समाप्त करून संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


, 


" 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


, 


नांदगाव , २७ ऑगस्ट २०२१ . 


, 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ७२० / सन २०२१.- मी , रवींद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , आशापुरी माता महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिंप्रीहाट , तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीडीएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / ३०४ / २०२१ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ असा आहे . 
जळगाव , २३ ऑगस्ट २०२१ . 


नोंदणी रद्द आदेश 


, 


क्रमांक वि -१ / अॅड . गुलाबराव पाग्राबिशे / क .२१ / नों.र. / ६७५ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१ 
२१ व १० ९ ( १ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , प्रकाश देवरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नांदगाव , 
तालुका नांदगाव , जिल्हा नाशिक ॲड . गुलाबराव पालवे ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हिसवळ बु . , तालुका 
नांदगाव , जिल्हा नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
एनजीएन / आरएसआर / सीआर / ५२८ / सन १ ९९ ३ , दिनांक १८ नोव्हेंबर 
१ ९९ ३ या संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज समाप्त करून 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


चे कलम 


> 


, 


} 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे 
सही - शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


विलोपित आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / श्री दत्त / वि.लो.आ. / ७४१ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रवींद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव वर नमूद श्री दत्त 
कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्यादित , सावदा , पोस्ट रिंगणगाव , 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असलेबाबतचा पारित केलेला मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक जिदुवि / 
जळगाव / सहकार / श्री दत्त कुक्कुट / मध्यंतरीय आदेश / ४५६ / २०२१ , दिनांक 
२५ मे २०२१ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 

सदरचे आदेश आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रवींद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 
जळगाव , ३० ऑगस्ट २०२१ . 


प्रकाश देवरे , 

सहायक निबंधक . 
सहकारी संस्था , नांदगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


नांदगाव , २७ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6794/2021.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Shri . A. A. 
Nandgaonkar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 25th August 2021 
to 30th August 2021 suffixing holiday 
on 31st August 2021 with permission 
to leave Headquarter from 24th 
August 2021 after office hours to 1st 
September 2021 before office hours . 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


2 Smt . P. N. Rao , 

Earned Leave from 1st September Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 6 and 

2021 to 4th September 2021 prefixing District Judge - 7 and 
Assistant Sessions holiday on 31st August 2021 and 

Additional Sessions 
suffixing holidays on 5th September 
Judge , Ahmednagar . 

Judge , Ahmednagar . 
2021 and 6th September 2021 with 
permission to leave Headquarter from 
30th August 2021 after office hours 
to 7th September 2021 before office 

hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

SUDHAKAR V. YARLAGADDA , 

Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar , 1st September 2021 . 

Ahmednagar . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./6789/2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Ahmednagar 
is pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 
Sr. Name and Designation of 

Period of Leave 

Name of the Judicial 
No. Judicial Officers 

Officer to whom the 

Charge is kept 
1 2 3 

4 


1 


Medical Leave from 11th August 2021 
and 12th August 2021 . 


Smt . V. P. Patil , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Cheif Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Shri . V. J. Dongre , 
5th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Cheif Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


1 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


2 


Medical Leave from 24th August 2021 
and 25th August 2021 . 


Shri . P. M. Unhale , 
15th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Cheif Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


Smt . A. P. Diwan , 
16th Joint Civil Judge , 
Senior Division and 
Additional Cheif Judicial 
Magistrate , Ahmednagar . 


3 


Smt . S. N. Sachdeo , 
Civil Judge , Senior 
Division , Kopargaon . 


Earned Leave Ex post facto from 10th 
August 2021 to 12th August 2021 . 


Shri . V. U. Misal , 
Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional 
Cheif Judicial Magistrate , 
Kopargaon . 


4 


Shri . R. R. Pande , 
6th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarte , 
First Class , 
Ahmednagar . 


Earned Leave from 16th August 2021 
to 18th August 2021 prefixing holiday 
on 15th August 2021 and suffixing 
holiday on 19th August 2021 and with 
permission to leave Headquarter from 
14th August 2021 after office hours 
to 20th August 2021 before office 
hours . 


Smt . S. Y. Shaikh , 
7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarte , 
First Class , 
Ahmednagar . 


5 


Shri . S. P. Ade , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistarte , 
First Class , Shevgaon . 


Earned Leave from 23rd August 2021 
to 27th August 2021 suffixing holiday 
on 28th August 2021 and 29th August 
2021 with permission to leave 
Headquarter from 23rd August 2021 
after office hours to 29th August 2021 
before office hours . 


Shri . S. S. Deshmukh , 
Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistarte , 
First Class , Pathardi . 


6 


Smt . U. A. Borade , 
Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial 
Magistarte , 
First Class , Parner . 


Medical Leave Ex post facto from 
12th August 2021 to 13th August 2021 
suffixing holiday on 14th August 2021 
and 15th August 2021 with permission 
to leave Headquarter from 12th 
August 2021 after office hours to 15th 
August 2021 before office hours . 


Smt . M. V. Nimbalkar , 
2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and 
Judicial Magistarte , 
First Class , Parner . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 


MILIND V. KURTADIKAR , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Ahmednagar . 


Ahmednagar , 1st September 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L . & M.L./7327/2021.- The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is 
pleased to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


을 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 7th September 
2021 to 9th September 2021 prefixing 
holidays on 5th September 2021 and 
6th September 2021 and suffixing 
holidays on 10th September 2021 to 
13th September 2021 with permission 
to leave Headquarter from 4th 
September 2021 after office hours to 
14th September 2021 before office 
hours . 


2 


Shri . M. R. Natu , 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . P. V. Chatur , 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 7th September 
2021 to 9th September 2021 prefixing 
holidays on 5th September 2021 and 
6th September 2021 and suffixing 
holiday on 10th September 2021 to 
13th September 2021 with permission 
to leave Headquarter from 4th 
September 2021 after office hours to 
14th September 2021 before office 
hours . 


3 


Shri . S. R. Yadav , 
District Judge - 2 and 
Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Shri . B. B. Toshniwal , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Shrirampur . 


Earned Leave from 7th September 
2021 to 9th September 2021 prefixing 
holiday on 5th September 2021 and 
6th September 2021 and suffixing 
holiday on 10th September 2021 to 
13th September 2021 with permission 
to leave Headquarter from 4th 
September 2021 after office hours to 
14th September 2021 before office 
hours . 


4 


Medical Leave from 1st September 
2021 to 8th September 2021 . 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


Shri . S. B. Korhale , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions 
Judge , Kopargaon . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is kept 

4 


1 


2 


3 


5 


Smt . R. J. Pawar , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Sangamner . 


Shri . P. P. Kulkarni , 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions 
Judge , Sangamner . 


Earned Leave from 7th September 
2021 to 9th September 2021 prefixing 
holidays on 5th September 2021 and 
6th September 2021 and suffixing 
holidays on 10th September 2021 to 
13th September 2021 with permission 
to leave Headquarter from 10th 
September 2021 after office hours to 
13th September 2021 before office 
hours . 


6 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . B. M. Patil , 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 7th September 
2021 to 9th September 2021 prefixing 
holiday on 4th September 2021 and 
5th September 2021 and suffixing 
holiday on 10th September 2021 to 
13th September 2021 with permission 
to leave Headquarter from 3rd 
September 2021 after office hours to 
6th September 2021 before office 
hours . 


7 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Shri . B. M. Patil . 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 7th September 
2021 to 9th September 2021 prefixing 
holiday on 4th September 2021 and 
6th September 2021 and suffixing 
holiday on 10th September 2021 to 
12th September 2021 with permission 
to leave Headquarter from 3rd 
September 2021 after office hours to 
12th September 2021 before office 
hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

MILIND V. KURTADIKAR , 

l / c Principal District and Sessions Judge , 
Ahmednagar , 16th September 2021 . 

Ahmednagar . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना तुळशीराम 
जगताप , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला 


> 


आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १५८८ / २०२१.- श्री . आर . ए . शिंदे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना दिनांक ३० ऑगस्ट 
२०२१ ते दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण ४ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर . ए . शिंदे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर . ए . शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा 
यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक २ सप्टेंबर 
२०२१ या कालावधीचा कार्यभार श्री . व्ही . एन . मोरे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , शहादा 
यांनी सांभाळला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . ए . 
शिंदे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

राजेश सुरजप्रसाद तिवारी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १६ सप्टेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सतिष 
मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , १६ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


" 


> 


२२ 


, 


" 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 

का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक ऑक्टोबर 

२०१० . 
( २ ) श्री . गणेश अं . घुले , न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 

लोहमार्ग न्यायालय , मनमाड यांचा जा . क्रमांक ४६२ / 
२०२१ , दिनांक २ सप्टेंबर २०२१ रोजीचा अर्ज . 

आदेश 
क्रमांक आस्था / रजा / ५७२८ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 

श्री . गणेश अंबादास घुले , न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , लोहमार्ग 
न्यायालय , मनमाड , जिल्हा नाशिक यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०२१ या ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता सन १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . गणेश अंबादास घुले , न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , लोहमार्ग न्यायालय , मनमाड , जिल्हा नाशिक यांचे मूळ 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
नाशिक , ७ सप्टेंबर २०२१ . 

. 


, 


, 


) 


आदेश 
क्रमांक बी -१ / ३६ ९ ८ / २०२१.- श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ ते १८ सप्टेंबर 
२०२१ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजेस दिनांक 
१ ९ सप्टेंबर २०२१ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी 
देण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . सतिष मधुकर आहेर यांना ६ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . सतिष मधुकर आहेर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 


1 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १६४ ९ / सन २०२१.- श्री . दिपक जी . 
कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यांना दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २० सप्टेंबर 
२०२१ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १६ - २२ , २०२१ / अग्रहायण २५ ते पौष १ , शके १ ९ ४३ 


" 


, 


> 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक जी . कंखरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . दिपक जी . कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक १ ९ 
सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ पावेतोचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . आर . शेंडगे , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी 
सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक जी . कंखरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २२ सप्टेंबर २०२१ . 


निकम , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रृती निलेश 
गंगवाल - शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे , २२ सप्टेंबर २०२१ . 


, 


, 


आदेश 


. 


, 


, 


, 


, 


आदेश 


२ 


, 


क्रमांक बी -१ / ३७ ९ ४ / सन २०२१.- श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २२ 
सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ पावेतो अशा एकूण 
३ दिवसांच्या अर्जित रजेस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

ते 
२४ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीस याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हनुमंतराव गरड यांना २ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 

श्री . संतोष हनुमंतराव गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . शिवकांत मच्छींद्र गौरगोंड , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 

, 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हनुमंतराव 
गरड , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

मोहम्मद रियाजोद्दीन हाफीजोद्दीन , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , २२ सप्टेंबर २०२१ . 


. 


क्रमांक बी -१ / ३७ ९ ३ / सन २०२१.- श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल 
शाह , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , धुळे यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक १ 
ऑक्टोबर २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजेस 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०२१ ( रविवार ) , दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ 
( म . गांधी जयंती ) व दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२१ ( रविवार ) रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे , तसेच दिनांक २५ 
सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या लोकन्यायालयाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक 
४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह यांना 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत 3 रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

३ 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती श्रृती निलेश गंगवाल - शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . मिलींद महादू 


1 


" 


" 


" 


> 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


